राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता 
MAA औषधे तसेच रक्‍तदाब व मधुमेहाच्या 
औषधांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९(७1)/ ३२१- 
9/Medicine ?॥०॥856/प्र.मा./२८०९-१०/१८, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ 


प्रकल्प अंमलबजावणी कार्यक्रमांतर्गत कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण 


याकरीता आवश्‍यक असलेली औषधे तसेच उच्च रक्‍तदाब व मधुमेहाच्या उपचाराकरीता लागणारी 


औषधे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय कर्करोग, 


मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम राज्यातील एकूण ३४ जिल्ह्यांमध्ये 


राबविण्यात येतो. जिल्ह्यातील ३० वर्षावरील स्त्री पुरुषांचे मधुमेह, उच्चरक्तदाब तसेच पक्षाघात इ. 


anid निदान झाल्यानंतर रुग्णांवर औषधोपचार केळे जातात. सदर व्याधींच्या उपचारासाठी 


आव्यक असणाऱ्या औषधांची खरेदी करणे आवरयक आहे. सदर आव्यक औषधांची किंमत 


रु.१०,१५,१४,०७२/-(रुपये दहा कोटी पंधरा लक्ष चौदा हजार बहात्तर फक्त) व उच्च रक्‍तदाब व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 


मधुमेहाच्या औषधांची किंमत रु. ४,२९,९६,५६५/- (रुपये चार कोटी एकोणतीस लक्ष शहाण्णव 


हजार पाचशे पासष्ट फक्त) इतकी असून औषधांची खरेदी विहित पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबवून 


हाफकिन बायोफार्मा कार्पोरेशन लि., मुंबई यांचेमार्फत सन २०१८-१९ या वर्षात उपलब्ध असलेल्या 


निधीच्या मर्यादेतच उच्च रक्‍तदाब व मधुमेहाची औषधी खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


सदर औषधांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


परिशिष्ठ-अ 
Sr. Medicine CS DHO Total Unit Required 
No. Cost Budget 
A | B | C=A+B | D_ | E=C*D 
1 | Telmisartan Tab 20 mg 2287540 3336570 5624110 1.95 | 10967015 
2 | Telmisartan Tab 40 mg 3967940 5289695 9257635 3 | 27772905 
3__| Telmisartan Tab 80 mg 1494490 1279820 | 2774310 5.5 | 15258705 
4 | Chlorthalidone Tab 6.25 1506600 1309795 2816395 3.4 9575743 
mg 
5 | Chlorthalidone Tab 12.5 1392600 | 2650760 | 4043360 0.7 2830352 
mg 
ae Chlorthalidone Tab 25 923751 2283915 3207666 1.3 4169966 
mg 
7 | Glimipiraide 1 mg 5167400 3885650 | 9053050 0.89 8057215 
| 8 | Metformin Tab 500 mg 25634565 | 16593430 | 42227995 | 0.273 | 11528243 
| 9 | Amlodepine tab 5 mg 18639745 | 17634405 | 36374150 | 0.133 4824462 
10 | Premix Insuline Ing 10 20237 Lo 20237 | 322.65 652968 
ml 
11514072 


वरील औषधे खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत मंजुर असलेल्या तरतुदीतून उपलब्ध 


निधीच्या मर्यादेत खरेदी करण्यात यावी. 


Sr. | FMR Name of Head Available Available Budget at 
No | Code Budget in PIP | State Level for 
in 2018-19 (In | purchase of NPCDCS 
Lakhs) Medicine (In Lakhs) 
1 6.2.19.1 Drugs and Supplies for District NCD 329.00 01.50 
Clinic 
2 6.2.19.2 | Drugs and Supplies for CCU/ICU & 10.00 10.00 
Cancer 
3 6.2.19.3 | Drugs and Supplies for CHC NCD 684.00 684.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 


Clinic 


4 6.2.19.4_ | Drugs and Supply for PHC Level 137.20 119.82 
Total Budget Available at State Level 1160.20 1015.32 
परिशिष्ठ-ब 
Sr. Medicine CS DHO Total Unit Required 
No. Cost Budget 
A | B | C&A+B [ D | EeC*D 

1 | Glibenclamide Tab 5 3855354 3085740 6941094 | 0.165 1145281 
mg mg 

2 | Glicaazide Tab 80 mg 1557820| 0 | 1557820 | 0.9] 1402038 

3__| Glipizide Tab 2.5 mg | sO | 4160840 4160840 0.28 1165035 

4 | Viglibose Tab 0.2 mg 1839630 10 | 1839630 4.9 9014187 

5 | Atenelol Tab 50 mg 8132913 6529246 | 14662159 | 0.235 3445607 

| 6 | Enalapril Tab 5 mg 3349047 5786830 9135877 1.5 | 13703816 

7 | Losartan Potassium Tab 1847750 शिक. 1847750 0.36 665190 
50 mg 

| 8 | Metoprolol Tab 50 mg 2464271 2957940 5422211 | 0.356 1930307 

i Acytyl Salicylic Acid 4418941 4664062 9083003 0.21 1907431 

Tab 75 mg 

10 | Clopidogrel Tab 75 mg 1999047 2901220 | 4900267 | 0.769 3768305 

1] | Digoxin Tab 0.25 mg 324350 229020 553370 | 0.233 128935 

12 | Atorvastatin Tab 10 mg 3878930 2307145 6168075 0.35 2165126 

13_| Glimipiraide 2 mg 8159991 6610570 | 14770561 | 0.173 2555307 

Total 42996565 


वरील औषधे FMR Code §.2.29.9 या लेखाशिर्षाखाली NHM Drugs and Services या 


घटकामध्ये मंजुर असलेल्या रु.१२७९१.४९ लक्ष (रुपये एकशे सत्तावीस कोटी एक्याण्णव लक्ष 


एकोणपन्नास हजार फक्त) एवढया तरतुदीतून खरेदी करण्यात यावी. 


२. 


वरील औषधांची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे :- 


१) सदर आवश्‍यक औषधे व उच्च रक्‍तदाब व मधुमेहाच्या औषधांची आवश्‍यकता / मागणी 


र) 


याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू आवश्‍यक औषधे व उच्च रक्‍तदाब व मधुमेहाच्या औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व 
अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी 
मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 


4) 


8) 


qo) 


११) 


specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच » पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदर खरेदी शासन निर्णय, दिनांक २६/०७/२०१७ नूसार करण्यात यावी. सदरहू 
खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मंजूर पीआयपी सन २०१८-१९ नुसार 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून करण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदीबाबत द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५३/आ -७ 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 201811121325112217 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by S. A. 


S A Pedgaonkar 
/ / DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


P ed ao al kar Government Of Maharashtra, OU = 
(४ Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.11.12 15:37:59 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 

प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


